RNINo . MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - १ ] 


सोमवार , जानेवारी ३ , २०२२ / पौष १३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक पसन / कावि / कार्या -१ / नपं / निवडणूक / १ / २०२२ / शुद्धिपत्रक.- जिल्हाधिकारी , पुणे यांजकडील अधिसूचना क्रमांक पसन / कावि / कार्या 
१ / नपा / निवडणूक / २२४७ / २०२१ , दिनांक २३ जुलै २०२१ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ / अग्रहायण ३ , शके १ ९ ४३ रोजी माळेगाव बुद्रुक नगरपंचायतीचे सार्वत्रिक निवडणूक -२०२१ घेणेकरिता सदस्य 

३ 
संख्या व आरक्षित जागांची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . त्यामध्ये खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्रक निर्गमित होणे आवश्यक आहे . 

परिशिष्ट ७ - अ , पृष्ठ क्रमांक १३ मधील परिच्छेद १ मध्ये ओळ क्रमांक २ वरील पहिल्या शब्दाच्या ( आकडा ) च्या पुढे order No. 
sec / np - २०२१ / W.S.०३ / desk ०६ , dated ९ नोव्हेंबर , २०२१ समाविष्ट करण्यात येत असून सदर परिशिष्टामधील पृष्ठ क्रमांक १३ 

/ / 
मधील परिच्छेद १ मधील ओळ क्रमांक ७ मध्ये व पृष्ठ क्रमांक १६ मधील टीप क्रमांक ३ मध्ये देहू नगरपंचायत ऐवजी माळेगाव बुद्रुक 
नगरपंचायत असे वाचावे . 

तसेच परिशिष्ट ७ - ब , पृष्ठ क्रमांक ११ , अनुसूचीमधील प्रभाग क्रमांक ७ चे स्तंभ ४ मधील अनुसूचित जमाती महिला ऐवजी अनुसूचित 
जाती महिला असे आरक्षण वाचावे . 


. 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


पुणे , ३ जानेवारी २०२२ . 


( १ ) 


एच -३५३ , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु. - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


